साखर आयुक्तालय, पुणे येथे जागतिक दर्जाचे 
साखर संग्रहालय ( Museum ) उभारणी करणे या 
नवीन योजनेसाठी नवीन लेखाशिर्षास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : ससाका २०२१/प्र.क्र.१२२/२५ -स, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा :- १. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक स सा का २०२१/ प्र.क्र. १०३/२५-स 
दि. १२.१०.२०२१ 
2. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे पत्र क्र. ख वि / चा-१/ 
सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग / यूओआर -१११/२०२१-२२ दि.२१.१२.२०२१ 
३. साखर आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्रमांक सा आ/कक्ष ४/जाग.दर्जा साखर संग्रहाळाय 
उभारणी/२१/५३३ दि. २३.१२.२०२१ 
शासन निर्णय :- 


मंत्रिमंडळाच्या दि २२.९.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार पुणे येथील साखर 
संकुलातीळ अंदाजे पाच एकर जागेत साखर संग्रहालय (Museum) उभारणीस शासन निर्णय 
दि. १२.१०.२०२१ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खालील नवीन 
लेखाशिर्षास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक - व्ही-०३ Demand No. V- 3 

४४३५ इतर कृषिविषयक कार्यक्रमावरील | 4435 Capital Outlay on other Agriculture 
भांडवली खर्च Programme 

०१-पणन व गुणवत्ता नियंत्रण 01-Marketing and Quality Control 

०५१- उभारणी 051- Construction 


(09) - बांधकामासाठी तरतूद (01) - Provision for Construction 
(०१) (०१) - पुणे येथे जागतिक दर्जाचे साखर | (01) (01) - Provision for Construction of 


संग्रहालय उभारणीसाठी तरतूद (कार्यक्रम) laa मिड त्ता iat. Rune 


(8¥34 00&&) 43, मोठी बांधकामे ( 4435 0066) 53, Major Works 


२. सदर नवीन लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध रक्कमेचे आहरण करुन संबंधिताना संवितरण करण्याकरिता 
लेखाधिकारी , साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे यांना "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" आणि संचालक (प्रशासन ) साखर आयुक्तालय, पुणे यांना "नियंत्रण अधिकारी" म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका २०२१/प्र.क्र.१२२/ २५-स, 


३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १२/१४३१, दि. १७.१.२०२२ आणि 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३८/२०२२/ व्यय-२, दि.२१.१.२०२२ आणि क्र १ / अर्थ-१३ 
दि.२४.१.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०२१४१२१४००५३०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pramod Mankoji rea CN cnt 
Valanj shan mmm 


(प्रमोद मा. वळंज) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


igned by Pramod Mankoji Valanj 
ment Of Maharashtra, ou=Co-operation Markerting And 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , 

३. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव , 

४. मा. मंत्री (सवी, मंत्रालय, , मुंबई 

५. मा. राज्यमंत्री (सर्व) मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानपरिषद / विधानसभा ), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

७. मा. विधानपरिषद सदस्य / विधानसभा सदस्य (सर्व) , महाराष्ट्र राज्य 

८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग , मंत्रालय, मुंबई, 

१०.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.प्रधान सचिव (सहकार व पणन), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

१२.सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१३.साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, साखर संकुल, शिवाजी नगर, पुणे, 

१४.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ मर्यादित,नरिमन पॉईंट, मुंबई 

१४५.महाव्यवस्थापक, वसंतदादा शुगर इन्स्टीटयुट, मांजरी, पुणे 

१६.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकांम विभाग, पुणे 

१७.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई 

१८. संचालक (प्रशासन), साखर आयुक्‍तालय,पुणे 

१९.उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे 

२०.सर्व उप सचिव /अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई, 

२१.निवडसंग्रह (३स/२५-स) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


